महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणातील अधिकारी/ 
कर्मचारी यांच्या दिनांक २३/०३/२०१७ ते 
दिनांक ३०/११/२०१७ या कालावधीतील 
वेतन व भत्त्यांच्या लाभांसाठी प्राधिकरणाला 
निधी वितरीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
शासन शुद्धीपत्रक क्रमांकः बजेट-१४१९/प्र.क्र.९०/पापु-२३ 
गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय संकुल, ७ वा मजला 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ००१ 
तारीख : ७ फेब्रुवारी, २०२० 
वाचा :- 


शासन निर्णय, पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग क्रमांकः बजेट-१४१९/प्र.क्र.९०/पापु-२३, 
दिनांक २४ जानेवारी, २०२० 


शुद्धीपत्रक :- 


उपरोक्त वाचा मधील झासन निर्णय, दिनांक २४ जानेवारी, २०२० मधील परिच्छेद 
“या शासन निर्णयान्वये वितरीत HIS अनुदान प्राप्त करुन घेण्यासाठी संचालक (वित्त), महाराष्ट्र 
जीवन प्राधिकरण यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून तर सदस्य सचिव, महाराष्ट्र जीवन 
प्राधिकरण यांना नियंत्रक अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे.” हा खालिलप्रमाणे वाचावा. 


“या शासन निर्णयान्वये वितरीत केलेले अनुदान प्राप्त करुन घेण्यासाठी 
श्री.य.बा.पाटील, संचालक (वित्त), महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण यांना 'आहरण व संवितरण अधिकारी” 
म्हणून तर श्री.अभय महाजन, भा.प्र.से, उप सचिव, पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग यांना “नियंत्रक 
SOR? म्हणून घोषित करण्यात येत आहे.” 


सदर शासन शुद्धीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या = www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२००२०३१२३१३९६६२८ असा 
आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Chetan 
Balasaheb Nikam 


चेतन निकम 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. सदस्य सचिव, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, मुंबई 


शासन निर्णय क्रमांकः बजेट-१४१९/प्र.क्र.९०/पापु-२३ 


२. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरिक्षा), मुंबई / नागपूर 
३. संचालक (वित्त), महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, सिडको भवन, नवी मुंबई 

४. संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई 

५. उप सचिव, वित्त विभाग (व्यय-३ व अर्थसंकल्प-१८), मंत्रालय, मुंबई 

६. मुख्य प्रशासकीय अधिकारी, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, मुंबई 

७. अधिदान व लेखा अधिकारी, अधिदान व लेखाधिकारी कार्यालय, वांद्रे, मुंबई 

८. कार्यासन पापु-०४ व पापु-२०, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 

९. निवड नस्ती कार्यासन पापु-२३ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


